वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत विविध 
महाविद्यालये, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी 
वसतिगृहे येथे अग्निशमन व अग्निसुरक्षा 
प्रणाळी बसविण्याबाबतच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मकृवि-१२२४/प्र.क्र.६६/७-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च,२०२४. 


संदर्भ :१.संचाळक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
यांचे पत्र क्र.मकृप/वि.शि.२/८७३/२०२४. दि.०७.०३.२०२४. 
२.कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र क्र.काप- 
२१२/कृप बैठक-११४/साप्रवि-७/७३१. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२). 
दि.२०.०९.२०१९. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ व महाराष्ट्र आग 
प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ (Maharashtra Fire Prevention 
and Life Safety Measures (Amendment) Act, 2023) नुसार, सर्व इमारती व सभोवतालचा परिसर, 
औद्योगिक इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित करणे आवश्‍यक आहे. 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत विविध महाविदयालये, विद्यार्थी- 
विद्यार्थिनी वसतिगृहे विविध विभाग इ.इमारतींचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. कार्यालयीन 
इमारतीमध्ये विविध विभागांतर्गत अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच, विविध दस्तावेज, महत्त्वाचे 
अभिलेखे इ.करीता कार्यालयात व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सदर इमारतींमध्ये विदयुतीकरणाची 
कामे करण्यात आलेली असल्याने अनवधानाने वीज पुरवठयाचा दाब मोठया प्रमाणावर प्रवाहित झाल्यास 
इमारतीमध्ये शॉटसर्किट होऊन आग लागण्याची शक्यता असते, अज्ञावेळेस इमारतीमध्ये अग्निप्रतिबंधक 
उपाययोजना नसल्यास मोठया प्रमाणावर इमारतीच्या मालमत्तेचे व जिविताचे नुकसान होण्याची शक्‍यता 
आहे. याकरिता प्रत्येक इमारतीचे फायर ऑडीट करुन इमारतीस आवश्‍यक अगभ्निसुरक्षा उपाययोजना 
कार्यान्वित करणे आवश्‍यक असल्याने संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत विविध महाविद्यालये, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी वसतिगृहे येथे अग्निशमन व अग्निसुरक्षा प्रणाली 
बसविण्याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.६६/७-ओ 


२. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका, १९७८ मधीळ परिच्छेद क्र. १३४ (१) मध्ये 
इमारतींच्या बांधकामाच्या नकाशास व अंदाजित खर्चास (वित्तीय मान्यता धरुन) प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचे अधिकार वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 

३. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत विविध महाविदयालये, इमारती व 
विद्यार्थी-विद्यार्थिनी वसतिगृहे यामध्ये आग नियंत्रण व अग्नि सुरक्षाप्रणाळी बसविणेसाठी एकूण रु.८०५.२९ 
लाख खर्च येणार आहे. रुपये १५ कोटीपेक्षा कमी किंमत असलेल्या अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामांच्या 
ढोबळ अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करण्यास सक्षम अधिकाऱ्याने तांत्रिक सहमती प्रदान केल्यानंतर क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक 
अधिकारी, मुख्य अभियंता, यांचेकडून शिफारशींसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता विभागाने 
त्यांचेकडीळ कामाची निकड व अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार विहीत कार्यपद्धतीने प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास आहेत. सदर प्रकरणी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच, सदर अग्निडामन यंत्रणा उपलब्ध 
करुन देण्याच्या कामाची निकड लक्षात घेता कृषि परिषदेने आगामी ११४ व्या बैठकीमध्ये मान्यता 
देण्याच्या अधीन राहून मा. मंत्री (कृषि) तथा अध्यक्ष, कृषि परिषद यांनी पूर्वमान्यता प्रदान केळी आहे. 

४. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत 
विविध महाविद्यालये, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी वसतिगृहे येथे अग्निशमन व अग्निसुरक्षा प्रणाली 
बसविण्याबाबतच्या रु.८०५.२९ लाख इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत विविध महाविद्यालये, विद्यार्थी- 
विद्यार्थिनी वसतिगृहे, येथे अग्निशमन व अग्निसुरक्षा प्रणाली बसविण्यासाठी रु.८०५.२९ लाख इतक्या 
रक्कमेच्या खर्चास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


२. या बाबीसाठी येणारा खर्च, मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१, पीकसंवर्धन, 
(२४१५ ०१०५), ३५, भांडवली मत्ता निर्मितीकरीता अनुदान या उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. अग्नीशमन यंत्रणा उभारणीसाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल विभाग, नगररचना विभाग, 
पर्यावरण विभाग इ. स्थानिक विभागांच्या आवश्‍यक परवानगी घेण्यात याव्यात. 


४. सदर कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ व महाराष्ट्र आग 
प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम,२०२३ मधील तरतूदींनुसार अग्नीहामन 
यंत्रणा सदर इमारतींमध्ये कार्यान्वित करण्यात यावी व अग्नीशमन यंत्रणा पुरविण्याचे काम महाराष्ट्र 
अग्नीशमन संचालनालय, मुंबई यांनी मंजूर केलेल्या परवाना संस्थेमार्फत करण्यात यावे. 


६. सदरील काम शासनाचे विहित पद्धतीनुसार परवानाधारक व शासनाकडे नोंदणीकृत विद्युत 
ठेकेदाराकडूनच करुन घेण्यात यावे. 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.६६/७-ओ 


७. सदर कामासाठी वापरण्यात येणारे विद्युत साहित्य आय.एस. आय मार्कचे असावे. 


८. विजसंचमांडणी उभारणी प्रचलित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिनियम २०२३, प्रचलित मानके, 
तसेच सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभागाचे विनिर्देशांमधील तरतुदींनुसार करण्यात यावी. 


९. दरसूचीतील बाबींचे सार्वजनिक बांधकाम (fda) विभागाकडून प्रसारित करण्यात आलेले 
विनिर्देश (Specifications) निविदेमध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे. 


१०. विषयांकीत कामाचे अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या बाबी तपासून त्याप्रमाणे त्यासाठीची मानके 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची विनिर्देशित मानके (रेड बुक), अनुषंगिक नियम व मानके, आय.एस.कोड 
यांना अधीन राहून त्या-त्या मानकांनुसार करण्यात यावे. 


११. काम कार्यान्वित करण्यापूर्वी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तरतूदी योग्य 
असल्याबाबत तज्ञ सल्लागाराकडून तपासणी करुन खात्री करुन घेण्यात यावी. 


१२. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच अन्वये 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार या 
शिर्षाखालील अनु.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेमधील परिच्छेद क्र.१३४ मधील 
तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१८२४०२७९०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1 e8bda9b459f85175F1599 
84ba680fd, postalCod: jh 


2, st=I 
INumber=DA026E8SAE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6EDSC1 
5448349011 9EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


2024.03.15 18:34:52 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 

२. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

३. कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

४. वित्तीय सल्लागार,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

५. नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

६. विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ.परभणी , 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
टू 
९ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.परभणी. 


पृष्ठ 4 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.६६/७-ओ 


१०.उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जि.परभणी. 

११.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१२.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.कक्ष अधिकारी २-अे, कृषि व पदुम विभाग, HATHA, मुंबई ४०० ०३२. 

१६. निवडनस्ती, कार्यासन-७ अ. 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


